महाराष्ट्र विकास सेवा गट -अ मधील 
अधिकाऱ्यांच्या बदल्या / नियुक्त्या. 


महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 
शासन आदेशा क्रमांक : मविसे-१०२१/प्र.क्र.२४/२०२१/आस्था-३, 
बांधकाम भवन, 24, मर्झबान पथ, मुंबई - Yoo ००१. 
दिनांक : ०६ एप्रिल, २०२१. 


शासन आदेठा :- 


सार्वजनिक सेवेच्या हितार्थ महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि 
शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम , २००५ मधील तरतूदींनुसार 
बदली करण्यास सक्षम असलेल्या प्राधिकाऱ्यांच्या मान्यतेने बदली प्रस्तावित असलेल्या अधिकाऱ्यांच्या 
बाबतीत उक्त अधिनियमाच्या कलम ४(४), ४(५) मधील तरतूदींनुसार सक्षम प्राधिकाऱ्याच्या पूर्वमान्यतेने 
या विभागातील खालील अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांचे आदेशा शासन देत आहे . बदलीनंतर संबंधित 
अधिकाऱ्यांची नियुक्ती त्यांच्या नावासमोरील स्तंभ क्र .३ मध्ये दर्शविलेल्या पदावर करण्यात येत 
आहे :- 


अ. | अधिकाऱ्याचे नाव, सध्या धारण केलेले | बदलीने पदस्थापनेचे पदव ।शोरा 
क्र. पद व ठिकाण ठिकाण 
(१) (२) (३) (४) 
| श्री.एस.पी.थोरात, गट विकास अधिकारी, पंचायत ।झासन आदेडा दिनांक 
गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती, चांदूर-रेल्वे, जिल्हा ।१५.०९.२०२० मध्ये अंशात: 
समिती, भातकुली, जिल्हा अमरावती अमरावती बदल करुन 
२. _  श्री.ए.एम.इललूरकर, गट विकास अधिकारी, पंचायत शासन आदेश दिनांक 
गट विकास अधिकारी, पंचायत | act, वर्धा जिल्हा वर्धा १०.०८.२०२० मध्ये अंशत : 
समिती, ब्रम्हपूरी जिल्हा चंद्रपूर बदल करुन 
३. श्रीमती एस.एम.कोल्हे उप मुख्य कार्यकारी शासन आदेश दिनांक 
गट विकास अधिकारी, अधिकारी(पाणी पुरवठा व १५.०९.२०२० मध्ये अंडात : 
पंचायत समिती, हिंगणघाट स्वच्छता), जिल्हा परिषद, बदल करुन 
जिल्हा वर्धा भंडारा 
४. श्री.यु.एम.नंदागवळी, गट विकास अधिकारी, पंचायत |शासन आदेश दिनांक 
गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती साकोली, जिल्हा भंडारा | 94.08.2020 मध्ये अंशत : 
समिती, एटापल्ली जिल्हा गडचिरोली बदल करुन 


शासन आदेश क्रमांकः मविसे-१०२१/प्र.क्र.२४/२०२१/आस्था-३ 


२. संबंधित अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नवीन पदाचा पदभार त्वरीत स्वीकारावा . तसेच त्यांनी 
अनधिकृत रजेवर जाऊ नये. त्यांचे लक्ष सामान्य प्रशासन विभागाच्या क्रमांक : सीडीआर 
१०८२/२५६७/२८/अकरा, दिनांक ३०.८.१९८२ च्या परिपत्रकाकडे वेधण्यात येत आहे . त्यात 
दिलेल्या सूचना लक्षात घेऊन बदली VE करण्यासाठी कुठल्याही स्वरुपाची आवेदने सादर केल्यास, ते 
शिस्तभंगाच्या कारवाईस पात्र ठरतील याची त्यांनी नोंद घ्यावी. 


३. संबंधित विभागीय आयुक्त / मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी बदली झालेल्या अधिकाऱ्यांना 

त्यांच्या सध्याच्या पदभारातून तात्काळ कार्यमुक्‍त करावे व त्यांच्या नियुक्तीच्या जागी तात्काळ रुजू 

होण्यास सांगावे. जे मुख्य कार्यकारी अधिकारी बदली झालेल्या अधिकाऱ्यांना विहित मुदतीत कार्यमुक्त 
करणार नाहीत, अशा अधिकाऱ्यांच्या विरुध्द शिस्तभंग कार्यवाहीबाबतचा प्रस्ताव संबंधित विभागीय 
आयुक्तांनी शासनास सादर करावा. 


४. संबंधित अधिकाऱ्यांनी नवीन नियुक्तीच्या ठिकाणी हजर व्हावे व पदभार स्वीकारल्याचा दिनांक 
शासनास कळवावा. जे अधिकारी कार्यमुक्‍तीनंतर विहित कालावधीत बदली झालेल्या पदावर रुजू 
होणार नाहीत, अज्ञा अधिकार्‍्यांविरुध्द संबंधित मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी विभागीय 
आयुक्तांमार्फत शिस्तभंग विषयक कार्यवाहीचा प्रस्ताव शासनास सादर करावा. 


५. सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०४०६११३५४४४५२० असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Parmeshwar Vinayak Babar 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 
ou=Rural Development Department, 


p a | mM e S h Wa | postalCode=400032, st=Maharashtra, 


2.5.4.20=8d9641d897090ce08dca47c971c8d2 
bed8b8a07002e8ab8168f5ca16f75406f7, 


e 
Vi Nn aya k Ba ba | serialNumber=062678573560f941ae18892b98 
€c12218d3a230edbfd50f43c2dd6e999febd81, 
cn=Parmeshwar Vinayak Babar 
Date: 2021.04.06 18:38:31 +05'30' 


(परमेश्वर बाबर) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 


१. मा. मंत्री (ग्रामविकास) यांचे खाजगी सचिव, 
२. मा. राज्यमंत्री (ग्रामविकास) यांचे खाजगी सचिव, 
३. मा. अतिरिक्त मुख्य सचिव (ग्राम विकास व पंचायत राज) यांचे स्वीय सहायक, 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन आदेश क्रमांकः मविसे-१०२१/प्र.क्र.२४/२०२१/आस्था-३ 


४. विभागीय आयुक्त, (अमरावती/नागपूर), 
५. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद (अमरावती/चंद्रपूर/वर्धा/भंडारा/गडचिरोली) 
६. जिल्हा कोषागार अधिकारी (अमरावती/चंद्रपूर/वर्धा/भंडारा/गडचिरोली), 
महालेखापाल - १/२ (लेखा परीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर, 
८. संबंधित अधिकारी (संबंधित विभागीय आयुक्त / मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचेमार्फत.), 
९. कार्यासन, आस्था-२, ग्राम विकास विभाग, 
१०. निवड नस्ती (कार्यासन, आस्था-३), ग्राम विकास विभाग. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


